महाराष्ट्र शासन 


गृह विभाग 


भारतीय पोलीस 
अधिकाऱ्यांची अपर 
महासंचाळक दर्जाच्या 


पदोन्नतीने पदस्थापना 


शासन AGS HATH: आयपीएस-१७१५/प्र.क्र.४१८(१/पोल-१ 
गृह विभाग, २ रा मजला, मंत्रालय, 

हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक: ३० डिसेंबर, २०१५ 


शासन आदेशा - 


सेवेतील 
पोलीस 
पदावर 


भारतीय पोलीस सेवेतील खाली नमूद केलेल्या अधिकाऱ्याची सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने 
त्यांच्या नावासमोर दर्डाविळेल्या ठिकाणी अपर पोलीस महासंचालक दर्जाच्या पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना 


करण्यात येत आहे. 
अ.क्र धिकाऱ्याचे नांव सध्याची पदस्थापना पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना 
शि र श्री. जयजित सिंघ, पोलीस महानिरीक्षक, अपर पोलीस महासंचालक व 
भापोसे नाशिक परिक्षेत्र, नाशिक. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य 
सुरक्षा महामंडळ, मुंबई. 


२. उपरोक्त अधिकाऱ्यास पदोन्नतीच्या पदावर हजर होण्यासाठी तात्काळ कार्यमुक्त करावे. 


3. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१५१२०४१३२५०३८१२९ असा आहे. हा आदेड डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


प्रत, 


१. महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


Charushila 
Chandrakant 


Digitally signed by Charushila 
Chandrakant Tambekar 

DN: CN = Charushila Chandrakant 
Tambekar, C = IN, S = 


Maharashtra, O = Government Of 


Tambekar 


Maharashtra, OU = Joint Secretary 
Date: 2015.12.30 23:42:53 +05'30' 


(चारुझीला तांबेकर ) 


सह सचिव, गृह विभाग 


२. महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
३. महासमादेशक, गृहरक्षक दल व संचालक, नागरी संरक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
४. महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ मर्यादित, मुंबई. 


५. महासंचालक, न्यायिक व तांत्रिक, मुंबई. 

६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२ महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

७. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

८. मा.राज्यमंत्री, गृह (शाहरे/ ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

९. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. अ.मु.स.(गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११. प्रधान सचिव (अ. व सु.) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. संबंधित अधिकारी (पोलीस महासंचालक यांचेमार्फत) 

१४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक. 

१६. सहाय्यक संचालक, भापोसे कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१७. निवड नस्ती, पोळल-१ 


